पद उन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
कार्यालयीन आदेश क्रमांकः गृहआ-१०१३/प्र.क्र.९२४/ आस्थापना-२ 
गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, इमारत-१, मुंबई - ४०० ००५ 
तारीख: ७ डिसेंबर, २०१३ 


संदर्भ 
सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एईओ-१०१२/प्र.क्र.९३ (१०/२०१३/दहा, दि.४.१२.२०१३ चे 
आदेश. 

कार्यालयीन आदेशा 


श्रीमती मेधा गाडगीळ, प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग यांना संदर्भाधीन आदेशाच्या 
दिनांकापासून भारतीय प्रशासन सेवेच्या अपर मुख्य सचिव श्रेणीत स्थानापन्न पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) हे पद अपर मुख्य सचिव श्रेणीत उन्नत करून श्रीमती मेधा गाडगीळ यांची 
पदस्थापना अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग या पदावर करण्यात आली आहे. 

२. श्रीमती मेधा गाडगीळ यांनी दि.४.१२.२०१३ पासून अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) 
या पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारला आहे. 

सदर कार्यालयीन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०१०४१५४५४३२६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


P k h Digitally signed by Prakash 
Tatyasaheb Goud 

ra as 1 DN: CN = Prakash Tatyasaheb 
Goud, C = IN, S = MAHARASHTRA, 

Tatyasaheb —o-covernimentor 
MAHARASHTRA, OU = HOME 

G 0 Uu d Date: 2014.01.04 16:23:27 +05'30' 

(प्र. ता. गौड) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, (श्री.ए.के. जेन). 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव (श्री.आशिषकुमार सिंह). 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव (श्री.बिपीन श्रीमाळी). 


कार्यालयीन आदेशा क्रमांकः गृहआ-१०१३/प्र.क्र.९२४/ आस्थापना-२ 


मा.मंत्री (गृह) / मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, जागतिक व्यापार केंद्र, इमारत-१, 
कफ परेड,मुंबई - ५. 

अपर मुख्य सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे, अति. राउशु), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह 
विभाग,जागतिक व्यापार केंद्र,मुंबई-५. 

प्रधान सचिव (सेवा) यांचे खाजगी सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई ५. 


. सर्व सह सचिव / उप सचिव. 
. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग /का.१०, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
. सर्व संबंधित अवर सचिव / कक्ष अधिकारी / सहायक, गृह विभाग, जागतिक व्यापार 


केंद्र, मुंबई ५. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. रोख उप शाखा, गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, इमारत-१, कफ परेड,मुंबई ५. 

. हजेरीपट लिपिक, आस्था-२, गृह विभाग. 

. गृह विभाग / आस्था-३ (खुद्द / विशेष). 

. निवड नस्ती / वैयक्तिक नस्ती / आस्थापना-२, गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई - ५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


